सन २०२४-२५ मध्ये विशेष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ.साठी 
अर्थसहाय्य या योजनेतील ५९ 
अस्थायी पदे पुढे सुरु ठेवण्यास 
मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आकृवि-२२२४/प्र.क्र.२०४/१५-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि-२२२४/प्र.क्र.४६/१५-अ, 
दिनांक २८/०२/२०२४. 


२) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-कृआ-११११/साप्र/२४४२/२०२४-२५/ 
प्र.क्र.१४/आस्था-५(निप)/१९६३३, दिनांक ०१/०८/२०२४. 


३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०६/०९/२०२४. 
शासन निर्णय :- 


कृषि विभागातील, ८०० इतर खर्च, (००) (०२) विशेष घटक योजना, विशेष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य या योजनेतील ५९ अस्थायी पदे दिनांक 
०१/०९/२०२४ ते दिनांक २८/०२/२०२५ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्ष अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक-डी-२ 

२४०२-पीक संवर्धन 

८००-इतर खर्च 

(००) (०२) विशेष घटक योजना 

विशेष घटक योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य (२४०१ २४४२) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२४/प्र.क्र.२०४/१५-अओ 

३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१४३९०६१८०१ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
A M L N | LA KA N T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 
2. 1a44ec234c475fb0de5b35a79c1 6925882121 
SAKHARKAR 


(अ.नि.साखरकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रत, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), 4, मुंबई/ नागपूर. 
कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सह सचिव (Vat) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सर्व संचालक/सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (द्रारा- कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
निवडनस्ती/१५-ओ 


Aw 


(२ 6 MS Kw 


